ORM लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर 
राज्यातील शाळा/ शिक्षण टप्प्या- टप्प्याने 
सुरु करणे संदर्भात सुधारित मार्गदर्शक सूचना 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ जुलै, २०२० 


वाचा :- 9) शाळेय शिक्षण व क्रिडा विभाग,समक्रमांकित शासन परिपत्रक दि. १५ जुन , २०२० 
२) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग,समक्रमांकित शासन परिपत्रक दि. २४ जुन , २०२० 
शासन परिपत्रक 
२. राज्यात कोव्हीड- १९ च्या प्रादूर्भावामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत राज्यातील शाळा 
प्रत्यक्षात सुरु करणे We नसल्याने दि. १५ जुन, २०२० पासून शौक्षणिक वर्ष सुरु करुन 
स्थानिक परिस्थितीनसार प्रत्यक्ष शाळा सुरु करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित 
जिल्हाधिकारी , महानगरपालिका आयुक्‍त व संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती यांना या 
विभागाच्या दि. १५ जुन, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रदान करण्यात आले आहेत. 
सदर शासन निर्णयात ईयत्ता १ ली ते १२ वीचे वर्ग सुरु करणेबाबतच्या अंदाजे (871916) 
तारखा देण्यात आल्या आहेत. तसेच त्यामध्ये ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्याचेही निर्देश 
देण्यात आले आहेत. आता त्यात खालील तक्त्यात नमुद केल्यानुसार पूर्वप्राथमिक ते ईयत्ता 
बारावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्याना ऑनलाईन शिक्षण देण्यात यावे. 


ऑनलाईन शिक्षणाचा शिक्षणाचे स्वरूप 
कालावधी 


प्राथमिक ते शुक्रवार [प्रत्येक दिवशी ३० पालकांशी संवाद व त्यांना 
निटे पर्यंत म 
र्‌] दिवशी त्‌ 


१५ मिनिटे-पालकांशी 
व त्यांना मार्गदर्शन 
आणि १५ मिनिटे- विद्यार्थ्यांना 


म आधारीत शिक्षण(७०॥॥७ 
based Learning) 
द्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण 


द्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६ 


३. वरीलप्रमाणे ऑनलाईन शिक्षण देताना या विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक १५ जुन, 
२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकातील इतर मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे, 

8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्राशा सनाच्या ७/५/५/.॥६॥/959॥॥9.90९. या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००७२३१३०२०५१५२१ 
असा आहे. सदर परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
f Maharashtt 
००-5९ 


DUCATION & SPORT DEPARTMENT, 


2.54.20: 84b88f7019ef64ad6ddc2495ca280267 
0d 4755. 70c45cf755d937: 


ber=01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83 


PAWAR 1 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

२) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

३) मा. मंत्री, ( शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 

४ मा. राज्यमंत्री, (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 

५) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 


६) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 

७) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 

८) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१० सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 
१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर 
१३) प्रभारी संचालक, बालभारती, 
) 
) 
) 


१४) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), नाशिक 
१५) प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सवी. 
१६) निवड नस्ती (कार्या.एसडी-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


